केंद्र सहाय्यित राष्ट्रीय Wye अभियानाच्या क्षमता 
विकास, तंत्रज्ञानाचा प्रसार व प्रचार या उप- 
अभियानांतर्गत प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी- कौशल्य 
विकास, माहिती तंत्रज्ञान हस्तांतरण करुन 
राज्यातील पश्ुपालकांमध्ये पश्ुपालनाबाबत 
जागरुकता निर्माण करणे (अनुसूचित जाती 
उपयोजना) या योजनेसाठी नवीन लेखाशिर्षास 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.एनएलएम-२०२१/प्र.क्र.४५/पदुम-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ मार्च, २०२२ 


वाचा - १. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय 
क्र. एनएळएम-२०१४/प्र.क्र.१७०/पदुम-४, दि.२०.१४.२०१४. 
२. केंद्र शासनाच्या पश्रुसंवर्धन विभागाचे निधी वितरण आदेशा क्र.आर-९९०११(११) /१ / २०२०- 
एनएलएम-डीएडीएफ, नवी दिल्ली, दि. ०१.०२.२०२१. 
३. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. विस्तार / प्र.क्र. १७०/ 
१४१९०/ 2020, पसं-१३, पुणे दि.११.०२.२०२१ व दि. १६.०४.२०२१ 


शासन निर्णय- 


केंद्र सहाय्यित राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत क्षमता विकास, तंत्रज्ञानाचा प्रसार व प्रचार या उप- 
अभियानांतर्गत प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी- कौशल्य विकास, माहिती तंत्रज्ञान हस्तांतरण करुन राज्यातील 
RUSH पशुपाळनाबाबत जागरुकता निर्माण करणे (अनुसूचित जाती उपयोजना) या योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्षास या व्दारे शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत 


आहे. 


मागणी क्रमांक - एन०३ 

२४०३, पशुसंवर्धन 

00 

७८९, अनुसूचित जातीसाठी fears घटक योजना 
०१, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना 
(०१) (२७), राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत कौशल्य 
विकास, माहिती तंत्रज्ञान हस्तांतरण करुन राज्यातील 
पश्युपालकांमध्ये WPT SA जागरुकता निर्माण 
करणे (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) 

२८,व्यावसायिक सेवा 

५०, इतर खर्च 

सांकेतांक २४०३ ई२७१ 


Demand No - N03 

2403- Animal Husbandry 

00 

789, Special Component Plan for Scheduled 
Castes 

01, Scheme under Schedule Caste Component 
Sub-plan 

(01) (27), Create Awareness about Animal 
Husbandry among the Livestock owners in the 
State through skill development, technology 
transfer under National Livestock Mission 
(Central Share 60 %) 

28, Professional Services 

50, Other expenditure 

CRC 2403E271 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएलएम-२०२१/प्र.क्र.४५/पदुम-४, 


मागणी क्रमांक - एन०२ Demand No - N03 
पशुसंव री 2403- Animal Husbandry 
2803, aA 00 
०० 789, Special Component Plan for Scheduled 
जातीसाठी dee BAT Castes 

७८९, अनुसूचित जातीसाठी विशेष घटक योजना 01, Scheme under Schedule Caste Component 

०१, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना Sub-plan 
वतं aftraatenia — (01) (28), Create Awareness about Animal 

(०१) (२८), राष्ट्रीय पशु अभियानांतर्गत ट्‌ Husbandry among the Livestock owners in the 


विकास, माहिती तंत्रज्ञान हस्तांतरण करुन राज्यातील State through skill development, technology 
° transfer under National Livestock Mission (State 


पश्ञुपालकांमध्ये पश्ञुपालनाबाबत जागरुकता निर्माण Share 40 %) 

करणे (राज्य हिस्सा ४० टक्के) 28, Professional Services 
व्यावसायिक सेवा 50, Other expenditure 

२८, सेवा CRC 2403282 

५०, इतर खर्च 

सांकेतांक २४०३ ई२८२ 


सदरचा area निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि वित्त विभागाच्या सहमतीने 
तसेच, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे अनौ. संदर्भ क्र. ११०६, दि. २९.१०.२०२१ व वित्त 
विभागाचे अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ५२२५ / व्यय-१४, दि.१२.११.२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून, त्याचा संगणक सांकेताक २०२२०३०४१७०४४८०४०१ आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने व नावाने, 


DR. SANJAY : Se 
VISHWANATHRAO DOUODE = 
(डॉ. संजय वि. डोईजोडे) 
अवर सविच, महाराष्ट्र शासन 


१ आयुक्त WAI, महाराष्ट्र राज्य, औध, पुणे. 
२. सर्वजिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
३. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
४. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
५. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन. 
६. wd free uaa उपआयुक्त. 
सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
वित्त विभाग (व्यय-१४ /अर्थ-७, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
| सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग /अर्थसंकल्प (विघायो) , मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी ( सर्व ) 
११. अवर सचिव, पदुम-३, कक्ष अधिकारी पदुम-१,२ व १६, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती (पदुम-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


